टपालाचा प्रवास 


ल्रेखिका: बेटी ब्रँट 
चित्रे व सजावट: कॅथी हॉब्रिच 
अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


टपालाचा प्रवास 


ब्र 


लेखिका: बेटी 
चित्रे व सजावट: कॅथी 


हॉब्रिच 
स॒जाता गोडबोले 


> 


/ 


अनुवाद: 


कबुतरांनी जर टपाल पोचवले तर? 


कदाचित त्यात खूप मजा येईल असे तुम्हाला वाटेल. 


पण कबूतरा मार्फत पत्रे पाठवण्यात 
अनेक अडचणी येऊ शकतात. 


दरवेळी कबुतर तुमच्या घरी आले 


की त्याला दाणे आणि पाणी दयावे लागेल. 


कबुतराला उतरण्यासाठी 

एक विशिष्ट जागा ठरवावी लागेल. 
सगळ्यांची पत्रे आणि पाकिटे घेऊन 
आकाशात उडणाऱ्या हजारो कबुतरांमुळे 
आकाश भरून जाईल! 

एके काळी 

कबुतरे खरोखरच निरोप पोचवण्याचे 
काम करत असत. 

परंतु आता मात्र अमेरिकेच्या 

टपाल सेवेमार्फत आपली पत्रे 
सहजपणे आणि जलद गतीने 


पोचवली जातात. 


शी, त्य 
| १ होप... | । 
१ ४ १६ > . 

“-_ ह. ॥../””/ जा 


/%...). (१ 
ल 
रक रि 


ह ह 
हा 


पूर्वी टपाल पाठवणे 

सुरक्षित आणि जलद नसे. 

अनेक देशांतून अमेरिकेत आलेल्या लोकांना 
त्यांच्या पूर्वीच्या ठिकाणी राहणाऱ्या 
मित्र-मैत्रिणींची आणि नातेवाईकांची 
आठवण येत असे. 

केवळ पत्रांच्या द्वारेच 


त्यांना एकमेकांच्या संपर्कात राहता येत असे. 


अमेरिकेतील पहिले 

टपाल कार्यालय 

१६३९ साली सुरु झाले. 

ते मॅसॅच्युसेट्स राज्यात होते. 

अनेक लोक देशाच्या निरनिराळ्या भागात 
स्थायिक झाले होते. 

त्यामुळे टपालाचे नवे मार्ग सुरु करावे लागले. 
घोडागाडीतून टपाल एका गावाहून 

दुसऱ्या गावाला नेले जात असे. 

परंतु, अशा प्रकारे टपालाची वाहतूक करणे 
सोपे नव्हते. 

त्याकाळी रस्ते नव्हते. 

केवळ खडबडीत जमिनीवरून जाणारी 


धोकादायक पायवाट असे. 


९... | 
6 8 >>> 
2.1 नना 
ि 2६६६: _ - 
/६, रक््यू 1 
८५, जा ४ रॉ 
जी दर - 
ह... ळ 
य ५ 
व १. 
6 न“ डी ५५५५-१७. «> ७४४स्न 
१) | -< 
नु तं :>५ ११ रं द री 
1 तती. 1 &>4५*७.- ०” 
7 & ॥ 11.1 | 
षि १ शं ४४ ।/ ८, . नः 
झर 271” दत ऑर 


| 
1 


॥॥॥॥॥॥॥॥. ॥॥7/0॥॥///0॥1/1/ ॥४॥॥॥ 


काही लोक पश्‍चिमेकडील भागात स्थायिक झाले होते. 


पाऊस पडला, 


पर्व किनाऱ्यावरून संपर्ण देश ओलांडन 
की घोडागाडी चिखलात रुतून बसत असे. वि & वि 


पश्‍चिमेपर्यंत पत्र पोचवण्यास 
कधी कधी घोडागाडीची चाके निखळत असत. यादया रदद तदा याराणा 


खूप वेळ लागत असे. 
एखादे पत्र पाठवून त्याचे उत्तर येण्यासाठी > 


म्हणून १८६० साली घोड्यावरून पत्रे पाठवण्यास 


बऱ्याच वेळा तीन आठवडे देखील लागत असत. 
सुरुवात झाली. 


घोड्यावरून पत्रे पाठवणारी 

अमेरिकेतील ही पहिलीच 

जलद टपात्र सेवा होती. 

तिला “पोनी एक्स्प्रेस' असे नाव देण्यात आले होते. 
घोडेस्वार घोड्यावरून 

टपाल घेऊन जात असत. 

मिसूरीपासून ते कॅलिफोर्निया पर्यंत 

ते घोड्यावरून जात असत. 

देशातील सर्वात जलद दौडणाऱ्या घोड्यांचा 


ते यासाठी वापर करत. 


घोडेस्वार सर्व टपाल कातडी पिशव्यांमध्ये भरत असत. 
घोड्यांना त्या पिशव्या बांधून टाकत. 

एक घोडेस्वार ताशी १० ते २५ मैल 

वेगाने जाई. 

मग तो “पोनी एक्स्प्रेस' च्या ठाण्यावर पोहोचे. 
तिथे नव्या दमाचा घोडा पुढील प्रवासासाठी 

तयार असे. 

दोनच मिनिटात घोडेस्वार नव्या घोड्यावर बसून 
पुढील प्रवासाला निघत असे. 

प्रत्येक घोडेस्वार सुमारे ७५ मैल प्रवास करे. 

मग त्याची जागा नवा घोडेस्वार घेई. 

“पोनी एक्स्प्रेस' दहा दिवसांत 

टपाल जवळ जवळ २००० मैलांपर्यंत 


नेऊ शकत असे. 


“पोनी एक्स्प्रेस' मध्ये घोडेस्वार असणे 

ही तशी धोक्याची बाब होती. 

काही वेळा चोर-लुटारू टपालाची चोरी करत. 
बफेलो बिल कोडी हा पोनी एक्स्प्रेस चा 

एक प्रसिद्ध घोडेस्वार होता. 

तो खूप शूर आणि हुशार होता. 

टपाल चोरांना फसवण्यासाठी 

तो टपाल एका पिशवीत भरत असे 

आणि ती पिशवी तो खोगिराखाल्री लपवत असे. 
दुसऱ्या एका पिशवीत तो साधे कागद भरून घेत असे. 
ती पिशवी तो सहज दिसेल अशी ठेवत असे. 
चोरांनी त्याला थांबवले, 

की ते कागद भरलेली पिशवी ओढून घेत असत. 
आत काय आहे ते पाहीपर्यंत 


कोडी टपाल घेऊन निघून गेलेला असे! 


०७ ११५७॥८६॥/८/॥८॥५१॥/॥॥/, ८८.८/५..////८, ... 


१८०० च्या अखेरच्या काळात 
ब.) संपूर्ण अमेरिकेत आगगाडीचे जाळे 
तयार करण्यात आले. 


ल मग आगगाडी हा टपाल नेण्याचा 


1 ..' सर्वात जलद मार्ग बनला. 


टपाल नेण्यासाठी बनवलेल्या खास डब्यांमध्ये 


टपाल सेवेचे कर्मचारी टपालराची विभागणी करत 
असत. 


शश आगगाडी काही प्रत्येक लहान गावात 


थांबत नसे. 


परंतु तेथून टपालाची मात्र 


देवाण-घेवाण होत असे. 


प्रत्येक गावापाशी टपाल्राची एक पिशवी 
खांबावर अडकवलेली असे. 

चालत्या गाडीतूनच एक कर्मचारी 

ती पिशवी काढून घेत असे. 

त्यासाठी एक विशेष प्रकारे बनवलेली सळई 
आगगाडीच्या डब्याला जोडलेली असे. 
त्याचवेळी दुसरा कर्मचारी 

चालत्या गाडीतून त्या गावासाठी 
आणलेल्या टपालाची पिशवी 


बाहेर टाकत असे. 


१९११ सालापासून टपाल पाठवण्यासाठी विमानाचा वापर सुरु झाला. 
टपाल नेणारी पहिली उडाणे बरीच धोकादायक होती. 
पोनी एक्स्प्रेसच्या घोडेस्वारांप्रमाणेच वैमानिक देखील 


शूर आणि हुशार असावे लागत. 


काही वेळा वाईट हवामानात वैमानिकांचा मार्ग चुकत असे. 
कधी विमानातील इंधन संपत असे. 
अशा वेळी वैमानिकांना चटकन खात्री उतरता येण्याजोगी 


जागा शोधावी लागे. क्र * 


काही वेळा टपाल नेणाऱ्या विमानांना 
शेतकऱ्यांच्या शेतातच विमान उतरवावे लागे. 
तशी वेळ आली, तर गाई- गुरे 

वाटेतून दूर जातील अशी ते आशा करत असत. 
सुरुवातीला, जवळच्या अंतरावरील 
गावांमध्येच विमाने टपाल पोचवत असत. 
पण लवकरच विमाने एका राज्यातून 

दुसऱया राज्यात टपाल नेऊ लागली. 

आणि त्यानंतर संपूर्ण देशात. 


विमाने मग परदेशातही टपाल नेऊ लागली. 


१८०० च्या अखेरच्या काळापर्यंत 
शेतकऱ्यांना, जनावरांच्या मोठ्या कुरणावर 
किवा दूर डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या लोकांना 
टपाल मिळणे कठीण होते. 

शहरांमध्ये लोकांना त्यांच्या घरी 

टपाल पोचवले जात असे. 

पण ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना 
त्यांचे टपाल घेण्यासाठी 

मुद्दाम शहरात जावे लागे. 

१८९६ साली देशभरात टपालाचे 

मोठे जाळे स्थापन करण्यात आले. 


या सेवेला रूरल फ्री डिलिव्हरी” 


(ग्रामीण टपाल सेवा) असे नाव देण्यात आले. 


देशभरात टपाल पोचवणे 
ही काही सोपी गोष्ट नव्हती. 
टपाल पोचवण्यासाठी बर्फातून, 


पावसातून आणि चिखलातून जावे लागे. 


काही वेळा त्यांच्या घोडागाड्या अडकून बसत. 


कधी चाकाला भोक पडून हवा निघून जाई. 
कधी ते वादळात सापडत, 


मग रात्रभर गाडीतच बसून राहावे लागे. 


परंतु, टपालाची वाट पाहणाऱ्या लोकांसाठी 
टपाल मिळणे किती महत्त्वाचे होते 

हे टपाल सेवेतील कर्मचाऱ्यांना माहित होते. 
दूरच्या कुरणातील एखाद्याला 

वर्तमानपत्र हवे असायचे. 

कदाचित त्यात जनावरांसाठीच्या 


नव्या औषधाची माहिती देणारा लेख असायचा. 


च 


शेतावर राहणारी एखादी लहान मुलगी 


»४४--- 


१४ 
ट्र 
तिच्या आई-बाबांनी मागवलेल्या १ | 
बाहुलीची वाट पाहत असेल. |... र “१ | 
लोक कुठेही राहत असले, क--८/& 
तरी ग्रामीण टपाल सेवेमार्फत 


त्यांना त्यांचे टपाल मिळत असे. 


गेल्या अनेक वर्षांत टपाल वाटण्याच्या पद्धतीत 
बराच बदल झाला आहे. 

त्याचप्रमाणे टपालासाठी पैसे देण्याच्या पद्धतीत 
देखील खूप फरक पडला आहे. 

टपाल सेवा सुरु झाली त्या सुरुवातीच्या काळात 
टपाल तिकिटे नव्हती. 

लोक आपली पत्रे घेऊन 

टपाल कार्यालयात जात असत. 

एक कर्मचारी प्रत्येक पाकिटात 

किती कागद आहेत ते मोजत असे. 

त्यानुसार प्रत्येक कागदासाठी 


विशिष्ट रक्‍कम दयावी लागत असे. 


| ॥४॥ 000 १& ११ 


>>.*« 


"111५0०0100 '00/॥०१॥॥/७५०॥1/॥॥॥- :0 05 वि 


हवू 


(१ ह "१.८ 
१८४७ साली अमेरिकेत प्रथमच 


पाकिटावर चिकटवण्याची तिकिटे वापरात आल्री. 
परंतु, तिकीट विकत घेणे आणि पाकिटावर चिकटवणे 
हा काही पत्र पाठवण्याचा एकमेव मार्ग नव्हता. 

इतर अनेक मार्गानी देखील पत्रे पाठवता येतात. 
अधिकचे पैसे भरल्यास खास दूतामार्फत 

विशेष महत्त्वाची पत्रे पाठवता येतात. 

लोकांना जेव्हा मौल्यवान वस्तू पाठवायच्या असतात, 
त्यावेळी ते खास नोंदणी केलेल्या टपालाद्वारे 


त्या सुरक्षित पद्धतीने पाठवू शकतात. 


कधीतरी तुम्हाला एखादे पार्सल 'सी. ओ. डी. 


पद्धतीने आले असेल. 

सी. ओ. डी.” म्हणजे पार्सल मिळाल्यावर पैसे देणे. 
(कॅश ऑन डिलिव्हरी) 

किंवा टपाल आल्यावर ते कार्यालयातून घेणे. 
एखाद्या दुकानातून किंवा जाहिरातीत पाहून 
मागवलेल्या वस्तूंसाठी ही पद्धत वापरली जाते. 
तुमचे पार्सल मिळाल्यावरच 


तुम्ही त्याचे पैसे भरू शकता. 


1_“._ 
हड 


2. 


४! 


ककल... 


६48034) 


४६०६४६२ 
६9८६11५ 


आजकाल आपण टेलिफोनदवारे किंवा 


संगणकामधूनही निरोप पाठवू शकतो. 
तसेच उपग्रहाद्वारे आपण जगभरात 
कुठेही निरोप पाठवू शकतो. 

तरीही आपले बरेचसे टपाल 


आपण टपाल सेवेतूनच पाठवतो. 


(:.. 


आता टपाल मुख्यतः 
ट्रकने किंवा विमानाने पाठवले जाते. 
पोष्टाच्या पेटित आपण पत्र टाकले 


की ते टपाल कार्यालयात नेले जाते. 


टपाल कार्यालयात पत्रांच्या आकारानुसार 
त्यांची विभागणी केली जाते. 

मग त्यांच्यावर शिक्का मारला जातो. 
तिकिटावर काळ्या शाईने शिक्का मारला 
की ते तिकीट परत वापरता येत नाही. 
मग पत्रावरील पत्ता पाहून 


त्यांची परत एकदा विभागणी केत्री जाते. 


२०० मैल्रांहून अधिक दूर जाणारे टपाल 
बहुधा विमानाने पाठवले जाते. 

ट्रकमधून टपाल विमानतळावर नेले जाते. 
ते देशभरातील निरनिराळ्या 

शहरात पाठवले जाते. 

आलेले टपाल ट्रक 

स्थानिक टपाल कार्यालयात घेऊन जातात. 
कर्मचारी तेथून ते आपल्या घराच्या 


टपाल पेटी पर्यंत पोचवतात. 


टपालाचा प्रवास कशाही पद्धतीने झाला, 


तरी टपाल सेवा ते आपल्यापर्यंत 
शक्यतो लवकर पोचवतात. 


आपल्या सर्वांनाच पत्रे मिळाली की आनंद होतो. 


समाप्त 


